चाकण पोलीस ठाणे, पिंपरी चिंचवड, पुणे येथे 
दाखल गु.र.क्र.१०८९/२०२०, अन्वये दाखल 
गुन्हयातून उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये 
अति. सत्र न्यायालय, खेड कोर्ट, राजगुरुनगर, 
जि. पुणे येथे शासनाची बाजू मांडण्यासाठी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त अँड. शिशिर 
हिरे यांची व्यावसायिक फी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :-एसपीपी-११२०/प्र.क्र.१५४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२२ 


वाचा :- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसपीपी-२०२०/यू.ओ.आर.४८/डी-१४, 
दि. ७.१२.२०२०. 
(२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एसपीपी -११२०/प्र.क्र.१५४/पोल-१०, दि. २३/०४/२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- उपरोक्‍त वाचा येथील अनु.क्र.२ येथे नमूद शासन निर्णयातील सुधारणा करण्यात येत 
आहे. या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ च्या पहिल्या ओळीतील सुरवातीचे वाक्‍य 


“ अँड. श्री. शिशिर हिरे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान सदरचे न्याय प्रकरण 
निकाली निघाल्यावर करण्यात यावे.” 

या ऐवजी 
अँड. श्री. शिशिर हिरे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान सदरच्या न्याय 
प्रकरणाच्या दर दोन महिन्याच्या न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. ” असे वाचावे. 


तसेच 


“मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) (०१) शहर पोलीस 
आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा” या लेखाशिर्षातुन करण्यात यावा 
असे नमुद केले आहे. 


या ऐवजी 


“मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०९), जिल्हा पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल- 
(२०५५ ०१६८)-२८-व्यावसायिक सेवा” असे वाचावे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसपीपी-११२०/प्र.क्र.१५४/पोल-१० 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/9५॥॥8.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११५५०१७५३२९ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


यक Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
U S ha r | | DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
254. be6933: 1100062008 १८80574660 
7 
pseu 
seriall 
34601 a ili 
Date: 2022.03.31 15:51:42 +05'30' 
(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य पोळीस मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई. 
३. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड, पुणे. 

४. पोलीस निरीक्षक, गुन्हे शाखा, युनिट-५, पिंपरी-चिंचवड, पुणे. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, पुणे. 

८. अँड. श्री. शिशिर हिरे, सावित्री, एम गांधी मार्ग (कॅम्प AM), माळेगाव - ४२३ २०३. 

९. कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.निवडनस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


